लक्ष्मी अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप. सोसायटी 
लि., रुकडी ता. हातकणंगले जि. 
कोल्हापूर या संस्थेस राष्ट्रीय सहकारी 
विकास निगम योजनेअंतर्गत रा.स.वि.नि. 
कर्ज व भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 
दि.०८.०३.२०१९ च्या शासन निर्णयात 
सुधारणा 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : प्रक्रिया-११०८/प्र.क्र.६१/१-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १३ मार्च, २०१९. 
वाचा:- 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रक्रिया-११०८/प्र.क्र.६१/१-स, दि. ०८ मार्च, २०१९. 


शुद्धीपत्रक 


वाचा येथील शासन निर्णय दि.०८.०३.२०१९ येथील परिच्छेद क्रमांक ३ मधील दुसर्‍या ओळीतील 
अटींची पूर्तता करुन गणेश अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप सोसा. लि.मरळनाथपूर, ता.वाळवा.जि.सांगली या 
संस्थेला अर्थसहाय्य वितरित करण्याकरिता या ऐवजी अटींची पूर्तता करुन लक्ष्मी अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप. 
सोसायटी लि., रुकडी ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर या संस्थेला वितरित करण्याकरिता असे वाचण्यात 
यावे. 


2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१३१४४७३१४९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jaiprakash 
a I p ra a 5 1 5 1¢7€6273891f24 
ee ffda6el 
Mansaramji AMDade sitiners2siensosnsa acres sr ancesosnoia 
Date: 2019.03.13 14:49:20 +05'30° 


(ज.म. अंबादे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
०१.मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव 
०२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
०३.मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 
०४. मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 
०५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य, 
०६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, 
०७. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
०८. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
०९. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
१०. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः प्रक्रिया-११०८/प्र.क्र.६१/१-स 


११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. व्यवस्थापकिय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ४, सिरी इन्स्टिटयुशानल 
एरिया, eto खास, नवी दिल्ली- ११००१६. 

१५. प्रादेशिक संचालक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ५, बी.जे.रोड, पुणे-१. 

१६. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१८. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) मंत्रालय, मुंबई. 

१९. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

२०. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर. 

२१. लेखाधिकारी, पणन संचालनालय, म.रा. पुणे-१. 

२२. कार्यासन अधिकारी (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. कार्यासन अधिकारी (९-स), सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. अध्यक्ष, “लक्ष्मी अँग्रो प्रोसेसिंग को-ऑप. सोसायटी लि., रुकडी ता. हातकणंगले जि. कोल्हापूर” 

२५. निवडनस्ती (१-स). 


KKKKKKKKKKKKKKKEKKKKEKKKAKRKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


